पदस्थापना 
उप अभियंता (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन Aa, क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र. १७७(८)/सेवा-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २८/४/२०२२ 


संदर्भ- सा.बां.वि., शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७८/सेवा-२, दि. ३.१२.२०२१. 


शासन आदेशा 
संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये सहायक अभियंता श्रेणी-२(स्थापत्य) यांना सहायक अभियंता श्रेणी- 
२(स्थापत्य) संवर्गातून उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली आहे. सदर पदोन्नती 
आदेशातील खालील तक्त्यात नमूद अभियंत्यांच्या पदोन्नती आदेशात त्यांचे पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील, असे आदेशित करण्यात आले होते. आता या आदेशान्वये त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
खालील तक्त्यात नमूद त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिका-यांचे नांव वाटप केलेला पदस्थापनेचे ठिकाण 
महसुली विभाग 
शि . श्री.राजेंद्र क्षीरसागर अमरावती सा.बां. उप विभाग क्र.१ यवतमाळ, 
जि.यवतमाळ 
२. । श्री.चंद्रशोेखर दामोदर तायडे नाशिक सा.बां.उप विभाग, भुसावळ, जि.जळगाव 


२. या आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात येत असलेल्या अभियंत्यांच्या बाबतीत संदर्भाधीन दि.३.१२.२०२१ च्या 
पदोन्नती आदेशातील अटी-शरर्ती लागू राहतील. 

३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२८१३१५५६८७१८ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by PATIL SWATI SACHIN 
DN: ल 3OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
2.5.4.20: 4a756cd7e1e1 ea2a6f91922d 1 0f103cebd44790093322544672ecfd378 
ib, post 1032, st=Maharashtra, 
serialN )218232BBAEA65861213D86D108EA7C48905DASF33DBA9C8F66 
SAC H | N 62CB8F: , ‘TIL SWATI SACHIN: 
Date: 2022.04.28 13:16:45 +05'30' 


(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७(८)/सेवा-२ 


. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग (सा.बां) विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी,यवतमाळ/जळगाव. 

. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. 


अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सर्व संबंधित अधिकारी यांना संबंधित मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांचेमार्फत. 
१२. कार्यासन आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


